मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. 
धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथे 
क्रांतीवीर खाज्याजी नाईक यांचे 
स्मरणार्थ त्यांच्या स्मारक बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: 03 फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 

शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 

प्रस्तावना:- 

मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथे क्रांतीवीर खाज्याजी 
नाईक यांचे स्मरणार्थ स्मारक बांधकाम अंदाजपत्रक रुपये रु.२४९९.९९ लक्ष इतक्या रकमेचा 
प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी दि.१५.०९.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केला होता. उक्त प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रुपये १५५४.६६/- लक्ष इतक्या 
रकमेच्या मर्यादेत अंदाजपत्रकास सहमती देऊन कामाची किंमत रु.१५.०० कोटी पेक्षा जास्त 
असल्याने सदर प्रस्तावास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याचे अभिप्राय दिले. 
त्यानुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक १४.११.२०२२ रोजी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
सचिव समितीच्या बैठकीत सदरहू प्रस्ताव ठेवण्यात आला असता, सदरहू बैठकीत मा. मुख्य 
सचिवांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना फेर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. मा.मुख्य 
सचिवांच्या सूचनेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी रु.१४९९.९६ लक्ष किमतीचा 
सुधारित स्मारक बांधकाम आराखडा व अंदाजपत्रक शासन मान्यतेस्तव सादर केले. 
उच्चस्तरीय समितीने सुधारित प्रस्ताव फेरसादर करण्याच्या सूचना दि.१४.११.२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीत दिलेल्या असल्याने सदर सुधारित प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
मान्यतेकरिता दि.१२.१२.२०२२ रोजीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला. उच्चस्तरीय सचिव समितीने 
जिल्हाधिकारी, जळगाव कार्यालयाने सादर केलेला रु.१४९९.९६ लक्ष किमतीचा सुधारित 
आराखडा, ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय दि.११.०८.२०१६ अन्वये मोठ्या किंमतीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 


आराखड्यास मान्यता देण्याकरिता मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित केलेल्या 
समितीसमोर सादर करण्याकरिता शिफारस केली. 

उच्चस्तरीय सचिव समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने मौजे हेडगेवार नगर 
(धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथे क्रांतीवीर खाज्याजी नाईक यांच्या स्मारकाच्या 
बांधकाम आराखडा व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याकरिता मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२८.१२.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा 
जळगांव येथे क्रांतीवीर खाज्याजी नाईक यांच्या स्मारकाच्या रु.१४९९.९६ लक्ष किमतीच्या 
आराखड्यास व अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने सदर प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
२. मौजे हेडगेवार नगर (धरणगांव), ता. धरणगांव, जिल्हा जळगांव येथे क्रांतीवीर खाज्याजी 
नाईक स्मरणार्थ स्मारक बांधकाम अंदाजपत्रक रु. १४९९.९६ लक्ष (रुपये चौदा कोटी नव्याण्णव 
लक्ष हाह्यात्रव हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या आराखडा व अंदाजपत्रकास या झासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ 
ऑगस्ट, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सदर स्मारकाची उभारणी करावी. तसेच सदर स्मारक 
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संस्थेकडे स्मारकाच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी 
सोपविण्यात यावी. 


४. सदर स्मारकाच्या बांधकामावरील खर्च भागविण्याकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जळगाव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
स्मारकावरील खर्चाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांची राहील. त्यांनी सदर 
स्मारकाचे बांधकाम कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव यांच्याकडून करुन घेण्याची कार्यवाही करावी. तसेच स्मारकाच्या कामाची प्रगती तसेच 
उपयोगिता संबंधिची माहिती, उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे व 
महाळलेखापालांच्या ळेख्याशी खर्चाच्या ताळमेळाबाबतची कार्यवाही करावी. तसेच विहीत 
कालावधीत निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


प्‌. सदर स्मारकाच्या बांधकामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय स्मारक 
समितीची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 


६. या स्मारकासाठी होणारा खर्च लेखाशिर्ष-मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५-इतर ग्राम 
विकास कार्यक्रम, १९६ जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय (००) (०६) थोर 
व्यक्तींची स्मारके उभारण्याकरिता अनुदान (२५१५२४८६), ३१ सहायक अनुदान (योजनांतर्गत) 
या लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१०६/२०२२ /इमा-३, दिनांक २७.०९.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३११४७३०७२२० असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA ISHWAR GIRI 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454099d86f4 
055bb93d2941d289397e25bfdbdae6b, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F1C25102A6C3E77CB43994F 1E44 
E6AD0B1DD376FE00100CD1B71BD9DCD90A50 


2, cn=RAVINDRA ISHWAR GIRI 
Date: 2023.02.03 12:11:01 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई, 
१०.सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.जिल्हाधिकारी, जळगाव, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१९/प्र.क्र.६०/योजना-११ 


१३.जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जळगाव, 
१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव, 
१५.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, जळगाव, 


१६. 
१७. 
१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 
२६. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव, 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर, जि.जळगाव, 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युतविभाग, जळगाव, 

सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक 
अभिरक्षक, वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, 

संचाळक, पुराभिलेख संचालनालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय 
अधिकारी, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई, 


कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सहाय्यक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), 
जळगाव, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव, 

तहसिलदार, धरणगाव, जि.जळगाव, 

कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


